आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत सन 
२०२१-२२ या आर्थिक वर्षात केंद्र पुरस्कृत 
प्रधानमंत्री मातृवंदना योजना या योजनेंतर्गत 
निधी वितरण. (राज्य हिस्सा-२२११ १४४१) 
महाराष्ट्र शासन 
आदिवासी विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२१ / प्र.क्र. ०५/ कार्यासन-६ 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक:- 20 4, २०२१. 
वाचा - 
१) शासन परिपत्रक, वि. वि, क्र. अर्थसं-२०२१ /प्र.क्र.४८/ अर्थ-३, दि. ६.०४.२०२१. 
२) केंद्र शासनाच्या महिला व बाल विकास मंत्रालयाचे पत्र क्र. F.No.PM-94/9/2020, दि.२२.०३.२०२१ व 
दि.३१.०३.२०२१. 
३) सार्वजनिक आरोग्य विभागाची नस्ती क्र.प्रमाव-२०२०/ प्र.क्र.३३३/कुक. 
प्रस्तावना:- 
सार्वजनिक आरोग्य विभागामार्फत अंमलबजावणी करण्यात येत असलेल्या केंद्र पुरस्कृत 
प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजनेकरीता अनुसूचित जमाती प्रवर्गाचा be fessara निधी सार्वजनिक 
आरोग्य विभागाच्या अधिनस्त आयुक्त आरोग्य सेवा व अभियान संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, 
मुंबई यांच्या नांवे उघडण्यात आलेल्या ESCROW ACCOUNT मध्ये जमा करण्यात येतो. सन २०२०- 
२१ या वर्षात सदर योजनेंतर्गत अनुसूचित प्रवर्गाकरीता संदर्भाधीन क्र.२ येथील केंद्र शासनाच्या 
दि.२२.०३.२०२१ व दि.३१.३.२०२१ रोजीच्या पत्रान्वये एकूण रु.९०६.००३०९ लाख इतका निधी या 
योजनेच्या Escrow Account मध्ये जमा झाला आहे. सदर केंद्र हिऱ्याच्या समरूप Yo टक्के राज्य 
हिऱइऱ्याकरीता एकूण रू.६०४.००२०६ लाख इतका निधी सन २०२०-२१ या आर्थिक वर्षात वितरीत/ 
आहरीत होऊ न शकल्याने सदर निधी सन २०२१-२२ च्या अर्थसंकल्पिय तरतूदीतून वितरीत व खर्च 
करण्यास मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय: 

आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत सार्वजनिक आरोग्य विभागामार्फत अंमलबजावणी करण्यात 
येत असलेल्या मागणी क्र.टी-५ मधील मुख्य HEM २२११-कुटूंब कल्याण wesley (०२)(०२)- 
प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (राज्य हिस्सा Yo Tah) या केंद्र पुरस्कृत योजनेंतर्गत वित्त विभागाच्या 
मान्यतेस अनुसरून सन २०२०-२१ या आर्थिक वर्षातील प्रलंबित निधी सन २०२१-२२ च्या 
अर्थसंकल्पिय तरतूदीतून खालीलप्रमाणे वितरीत व खर्च करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 


(रू.लाखात) 


योजनेचे नांव लेखाशीर्ष उद्दौष्ट क्र. सन २०२१-२२ मधील । सदर शासन निर्णयान्वये वितरीत 
अर्थसंकल्पित तरतूद | करण्यात येत असलेला निधी 


प्रधानमंत्री मातृ वंदना | 2299 १४४१ | ३१-सहाय्यक अनुदाने १५००.०० ६०४.००२०६ 
योजना (वेतनेतर) 
(राज्य हिस्सा Yo टक्के) 


२. उपरोक्तप्रमाणे एकूण रू. ६०४.००२०६ ( अक्षरी रूपये सहा कोटी चार लाख दोनशे सहा फक्त ) 
इतका निधी प्रशासकीय विभाग प्रमुख म्हणून प्रधान सचिव, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
यांना अर्थसंकल्पीय निधी वितरण प्रणालीवर (BEAMS ) वितरीत करण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२१/प्र.क्र.५/कार्यासन.६ 


३. सदर तरतूद खर्च करतांना महाराष्ट्र अर्थसंकल्प नियमपुस्तिका, वित्तीय अधिकार 
नियमपुस्तिका यामधील वित्तीय नियम तसेच वित्त विभागाच्या संदर्भाधीन दि.६.०४.२०२१ च्या शासन 
परिपत्रकातील दिलेल्या Mead काटेकोरपणे पालन करण्याची जबाबदारी संबंधित प्रशासकीय 
विभागाची राहील. 


४. विभागप्रमुख व नियंत्रक अधिकारी यांनी आदिवासी उपयोजना क्षेत्रात,आदिवासी 
उपयोजनाबाह्य क्षेत्रात केलेला खर्च स्वतंत्रपणे नोंदविला जाईल याची दक्षता घ्यावी. त्या अनुषंगाने 
झालेल्या खर्चाचा अहवाल लेखाशिर्षनिहाय/ उपलेखाशिर्षनिेहाय साध्य झालेले भौतिक 
उद्दिष्टाबाबतची माहिती, निधी उपयोगिता प्रमाणपत्र इ.माहिती आदिवासी विकास विभागास प्रत्येक 
महिन्याच्या १० तारखेपर्यंत पाठवावी. 


५. आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत उपलब्ध करुन दिलेल्या तरतुदीतुन फक्त अनुसूचित 
जमातीच्या लाभार्थ्यांनाच लाभ देण्यात येईल याची दक्षता घेण्याची जबाबदारी संबंधित विभागाची 
राहील. 


६. सदर शासन निर्णय वित्त विभागाने वाचा येथील क्रमांक १ येथील शासन परिपत्रकान्वये 
विभागास प्रदान केलेल्या अधिकारात आणि अनौपचारिक संदर्भ क्र.४४५/ व्यय-१४, दि.७.०५.२०२१ 
अन्वये दर्शविलेल्या सहमतीस अनुसरून निर्गमित करण्यात येत आहे. 


७, सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२१०५१२१४५२३२६१२४ असा आहे. हा आदेडा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Ravindra 1100000 
ou=Tribal Development Department, 
DigaMbarro / ९९5 
97737ba8e4ac0edf3f2c6e69e25f4108, 
Aute eo 
(रविंद्र दि.औटे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. मा.मंत्री, आदिवासी विकास यांचे खाजगी सचिव. 
२. मा.राज्यमंत्री, आदिवासी विकास यांचे खाजगी सचिव. 
३. प्रधान सचिव, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
४. आयुक्त, आदिवासी विकास, महाराष्ट्र राज्य, नाशिक. 
५. अपर आयुक्त, आदिवासी विकास, नाशिक / नागपूर / ठाणे / अमरावती. 
६. प्रकल्प अधिकारी (ad), एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प. 
७. वित्त विभाग ( अर्थसंकल्प-१९), मंत्रालय, मुंबई. 
८. ग्रंथपाल, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, ५ वा मजला, विधानभवन, मुंबई. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२१/प्र.क्र.५/कार्यासन.६ 


९. महालेखापाल (लेखापरिक्षा)/ (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र १/२, मुंबई/नागपूर. 
१०. कार्यासन क्र. २ व ८, आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
११. निवड नस्ती (का.६), आदिवासी विकास विभाग. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


